विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या 
जलद विकासासाठी राबवावयाच्या 
उपाययोजनांचा विशोष कार्यक्रम- २०१८. 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : विविका-२०१८/प्र.क्र.२१/का-१४१३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-११ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा : नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - विविका-२०१८/प्र.क्र.२१/का-१४१२३, २० ऑक्टोबर, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


१. वाचा येथे नमूद शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील “पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य” या शीर्षाखाली 
अ.क्र.८५ नंतर “अ.क्र. ८५अ” खालीलप्रमाणे नव्याने अंतर्भूत करण्यात येत आहे : 


८५अ | वाशिम जिल्ह्यातील पोहरादेवी व यवतमाळ | ग्रामविकास | अमरावती 1 
जिल्ह्यातील मुंगसाजी महाराज या दोन्ही तिर्थक्षेत्र 
विकास कार्यक्रमासाठी लागणारा आवश्‍यक तो निधी 
टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करुन दिला जाईल. 


२. वाचा येथे नमूद शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील “आरोग्य” या शीर्षाखाली अ.क्र.८७ नंतर 
अ.क्र.८७अ” खालीलप्रमाणे नव्याने अंतर्भूत करण्यात येत आहे : 


cost | वाशिम येथे PPP मधून मेडिकल कॉलेज व राज्य वैद्यकीय शिक्षण | अमरावती ति 
सरकारच्या निधीतून डेंटल कॉलेज सुरु करण्यात 
येईल. यासाठी आवश्‍यक तो निधी उपलब्ध करुन 
दिला जाईल. 


गी वाचा येथे नमूद शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील अ.क्र.६ वर “उपाययोजनेचे स्वरुप” या 
स्तंभामधील तपशिल खालीलप्रमाणे आहे : 

“मराठवाडा व विदर्भातील सर्व जिल्हयामध्ये ठिंबक सिंचन योजनेच्या अनुदानाच्या मर्यादेत Co टक्के इतकी 
वाढ करणे.” 


त्याऐवजी सदर तपशिल यापुढे पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा : 

“मराठवाडा व विदर्भातील सर्व जिल्हयामध्ये ठिंबक सिंचन योजनेच्या अनुदानात १५ टक्के वाढ करण्यात 
येत आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती-जमातीसाठी Wo टक्के, सर्वसाधारण मोठ्या होतक-यांसाठी ५० टक्के आणि 
अल्पभूधारक सर्वसाधारण प्रवर्गातील शहोतकऱ्यांसाठी ६० टक्के इतके अनुदान देण्यात येईल.” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विविका-२०१८/प्र.क्र.२१/का-१४१३ 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २९/२०१९/व्यय-८, दिनांक १६ जानेवारी, 
२०१९ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०२१२१६५७१५८९१६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


ly 'd by DEBASHISH CHAKRABARTY 

DN: c=IN, o=SHIVSHAHI PUNARVASAN PRAKALP LTD. 
DEBASHISH ७ 

2.5.4.20=4daed370a621 e2af8f1 1cf24d5a7e91d2b66d4692 

2b23b56c3 18ad. १076, 
INumber=95d383c8c075e901d5ea38025 109939 
C H A K R A B A RTY d41e07ddb8ef6cf53b9de72e834, -DEBASHISH 
CHAKRABARTY 


Date: 2019.02.12 16:58:57 +05'30' 


(देबाशिष चक्रबर्ती ) 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई, 

४. मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई, 

५. मा.विरोधी पक्षनेते विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

६. सर्व मा.विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 

७. सर्व मा.मंत्री आणि मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

८. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९, सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१०.महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

११.महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

१२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१४. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद /अमरावती / नागपूर / नाशिक विभाग, 

१५. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद / लातूर / उस्मानाबाद / बीड / परभणी / हिंगोली / जालना / नांदेड / 
अमरावती/यवतमाळ /वाशिम /अकोला /बुलढाणा /नागपूर /वर्धा /भंडारा /गोंदिया /चंद्रपूर / 
गडचिरोली /जळगाव / धुळे / नंदुरबार, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विविका-२०१८/प्र.क्र.२१/का-१४१३ 


१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद /लातूर /उस्मानाबाद /बीड /परभणी / हिंगोली / 
जालना / नांदेड / अमरावती / यवतमाळ / वाशिम / अकोला / बुलढाणा / नागपूर / वर्धा / भंडारा / 
गोंदिया / चंद्रपूर / गडचिरोली / जळगाव / धुळे / नंदुरबार, 

१७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद /लातूर /उस्मानाबाद /बीड /परभणी / 
हिंगोली / जालना / नांदेड / अमरावती / यवतमाळ / वाशिम / अकोला / बुलढाणा / नागपूर / वर्धा / 
भंडारा / गोंदिया / चंद्रपूर / गडचिरोली / जळगाव / धुळे / नंदुरबार, 

१८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१९. नियोजन विभागातील सर्व कार्यासने, 

२०. निवडनस्ती का-१४१३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


